मुख्यमंत्री सचिवालयामधील मुख्यमंत्री सहायता 
निधी कक्षासाठी अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा 
राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत देखील चालू 
ठेवण्यासाठी सावधि पदे निर्माण करुन पदांवर 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.२८३/का-२१ 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. 
दिनांक :- १५/११/२०१९. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एमआयएन-१२१४/प्र.क्र.२८८/का-२१, 
दि.१४/११/२०१४. 
2) सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेशा क्र.एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.२७८/का-२१, 
दि.१३/११/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १४/११/२०१४ अन्वये मुख्यमंत्री 
सचिवालय, मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे कार्यालयाच्या आस्थापनेसाठी मंत्री मंडळाच्या 
कालावधीकरिता सावधि पदे निर्माण करण्यात आली होती. सन्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री 
यांनी दिनांक ०८/११/२०१९ रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा मा.राज्यपाल महोदयांना दिला 
आहे. तसेच दिनांक १२/११/२०१९ पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने 
मंत्री मंडळाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्याअनुषंगाने दि.१४/११/२०१४ अन्वये निर्माण 
करण्यात आलेली सावधि पदे संपुष्टात आल्याने मा.मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री यांचे 
कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा संदर्भाधिन दि.१३/११/२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये त्यांच्या मुळ विभागात/कार्यालयात प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि 
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीस अनुसरुन 
मोठ्या प्रमाणात देणग्या प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर देणगी रक्‍्कमांचे Reconciliation, लेखा 
विषयक कामकाज आणि देणगिदारांना पोच-पावती देण्याचे काम चाळू असून या कामाचा 
अवाका आणखी काही कालावधीसाठी चालू राहणार आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी 
कक्षातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत देखील चालू 
ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मुख्यमंत्री सचिवालयामधील मुख्यमंत्री सहायता निधी हा सार्वजनिक न्यास असून देणगी 
eH Reconciliation, लेखा विषयक कामकाज आणि देणगिदारांना पोच-पावती देणे या 
कामासाठी सहायक संचालक, निधी व लेखा यांचे १ सावधि पद व सहायक लेखा अधिकारी यांचे 
२ सावधि पदे निर्माण करण्यास व ती राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. तसेच सावधि पदे दिनांक १३/११/२०१९ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय Ath: एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.२८३/का-२१ 


रः 


मुख्यमंत्री सचिवालयामधील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 


सावधि पदांवर खाळील अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्याचे नांव | पदनाम व मुळ कार्यालय वेतनश्रेणी मुख्यमंत्री सहायता 
निधी कक्षातील 
नियुक्तीचे पद 

ण श्री.सुभाष नागप । सहायक संचालक, | एस-२० : ५६१००-१७७५०० | सहायक संचालक, 
लेखा व कोषागारे निधी व लेखा 
संचालनालय, मुंबई. 

2.  श्री.मेलिद काबाडी | सहायक लेखा | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० | सहायक लेखा 
अधिकारी, लेखा व अधिकारी 
कोषागारे संचालनालय, 
मुंबई. 

३. | श्री.दिपक सहायक लेखा | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० | सहायक लेखा 

खानविलकर अधिकारी, लेखा व अधिकारी 
कोषागारे संचालनालय, 
मुंबई. 
३. वरील पदांवरील वेतन व भत्त्याचा खर्च मंत्री कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी 


वृंदावरील वेतन, लेखाशिर्ष, “मागणी क्र.ए-४-२०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (00) (03), 


मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी वर्ग (२०५२ ००३४), या लेखाशिर्षातून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


४. 


द्‌. 


सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.3६८/व्यय-४, दि.१३/११/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९१११६१०१७०७४५०७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावांने 


Namdeo 


Kashinath Mali 
(ना.का.माळी) 


१) राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


2e197ab3683c7 133deabfac4efS6ca53d2af01b1b3 


64! 
INumber=1178e48d2f5be4 1 4ade2c612247d3db669147 cf3ef4: 
be3fc4adba8ff1 8e1d9, Ni hi 


2019.11.16 10:17:52 +05'30 


ळी) 


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


मुंबई. 


) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.२८३/का-२१ 


) उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर 
) 
) 


संचालक, Sl व कोषागारे, मुंबई. 
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई. 
१०)वित्त विभाग/आपुक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती (का-२१ आस्था) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


